खाजगी संवर्गातील ऑटोरिक्षा परवान्यांवर 
नोंदणी करण्यास मुदतवाढ देणे बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/परि २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक :- १९ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०७.२०१७. 

२) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/ परि-२,दि.१७.०६.२०१७. 

३) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीए-०२९६/सीएम-९/प्र.क्र.६६/परि-२,दि.२६.११.१९९७. 

४) अपर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआ/म.रा./का-१/नस्ती 

क्र.५०-५ (२/२०१५/२०१७/२०१७/जा.क्र.१०८८६, दि.२०.०७.२०१७. 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२२.०९.२०१७. 

६) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४२४/ परि-२,दि.२२.०९.२०१७. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद शहरातील 
ऑटोरिक्षा/टॅक्सी परवान्यांच्या संख्येवरील निर्बध संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.१७.०६.२०१७ च्या 
अधिसुचनेन्वये उठविण्यात आळेळे आहेत. तसेच संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि.१८.०७.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये ऑटोरिक्षा/टॅक्सी परवान्यांच्या अटी व शर्ती विहित करण्यात आलेल्या आहेत. 
तसेच खाजगी संवर्गातील ओटोरिक्षांना परवान्यांवर नोंदविण्यासाठी संदर्भाधिन क्र.६ येथील 
दि.२२.०९.२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये अतिरिक्त परवाना शुल्क विहित करण्यात आले आहे. 
त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.२२.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये खाजगी संवर्गातील 
नोंदणी झालेली ऑटोरिक्षा परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत दि.३१.०३.२०१८ 
पर्यंत देण्या आली होती. तथापि, या कालावधीत सर्व खाजगी ऑटोरिक्षा परवान्यावर 
नोंदणीकृत न झाल्याने मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 


खाजगी संवर्गात नोंदणी असणारी ऑटोरिक्षा नविन परवान्यावर परिवहन संवर्गात नोंदणी 
करताना अथवा सध्याच्या परवान्यावर बदली वाहन म्हणून परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्याची 
अंतिम मुदत दि.३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/परि २ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१७३३१५७१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NITIN JYOTINATH :. 
GHIRATKAR = 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्यातील) 

मा.विधानसभा सदस्य (सवी 

मा.विधान परिषद सदस्य (सवी 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, महसूल विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व पोलिस आयुक्‍त 

सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षक 

सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सर्वी 

सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

सर्व प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

निवडनस्ती (परि-२). 


AN AD -O 


te} 
4 


Cc 


nN SG & 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
34 


were See TS LO Doe a 


wewrovCoe woe FS LO अल. आळ ce 


a aS Ss आ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


